Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ९, अंक १२] गुरुवार ते बुधवार, मार्च 23-28, २०२३/चैत्र २८, शके १९४५ [ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


सा बर पृष्ठे 
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १-२० 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिकक्‍्त) केवळ अमरावती विभागाशी 
व चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
त्याव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
असलेले नियम व आदेश. नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १११ लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आदेश व अधिसुचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. ३३३. 
विभागीय आयुक्त, यांजकडून 
आदेश 
क्रमांक सा.प्र-जी. बी.१-प्र.क्र. ७४-२०२३.-- 


शासन निर्णय क्रमांक पी-१३, दोन-बी, राजनैतिक सेवा विभाग, दिनांक १६ जानेवारी, १९५८ आणि दिनांक ६ ऑगस्ट, १९५८ च्या नुसार प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तींचा वापर करून मी, डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, विभागीय आयुक्‍त, अमरावती सन २०२३ या वर्षाकरिता संपूर्ण अमरावती 
जिल्ह्यासाठी खालील तीन स्थानिक सुट्टया जाहीर करीत आहे. 


अनुसूची 
अक्र कोणत्या कारणास्तव दिनांक दिवस स्थानिक सुट्ट्याचे क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ पोळा १४ सप्टेंबर २०२३ गुरूवार संपूर्ण अमरावती जिल्हा 


अ.--एक-१ (१८४४). (१) 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 


अनुसूची--चालू 


(१) (२) (३) (४) (५) 
२ ज्येष्ठागौरी पूजन २२ सप्टेंबर २०२३ शुक्रवार संपूर्ण अमरावती जिल्हा 
३ लक्ष्मीपूजन (दुसरा दिवस) १३ नोव्हेंबर २०२३ सोमवार संपूर्ण अमरावती जिल्हा 


हा आदेश अमरावती जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष यांना लागू होणार नाही. 


डॉ. दिलीप पांढरपद्धे, 


अमरावती : विभागीय आयुक्‍त, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३. अमरावती. 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. ३३४. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम ११ (एक) अन्वये. 


क्रमांक कावि-अ.का.-भूसंपादन-मौ. पिंपळगांव भाग-२-२६२-२०२३. — 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
च्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्र. एम.आय.एस.११-२०१४-सी. आर. ७१-ओ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ३ 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 


आणि, म्हणून, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यास पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९-२०२२-२०२३, 
गाव मौजा पिंपळगांव काळे भाग-२, तालुका जळगांव जा., जिल्हा बुलडाणा. 


अ.क्र भूमापन किंवा गट क्रमांक. अंदाजीत क्षेत्र 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ६४६ २ 02 
२ ६४६ ० ६० 
3 ६४६ १ ०४ 
8 ६४६ १ ६० 
8 ६४६ २ ०० 
द ६४६ १ ६२ 
9 ६४६ २ ४३ 
६४६ ० ८० 

९ ६४६ २ १७ 
१० ६४६ ० ६१ 
११ ६४६ ० ४० 
१२ ६४६ ० ४१ 
१३ ६४६ १ ८१ 
१४ ६४६ १ 00 
१५ ६४६ ० ८१ 
१६ ६४६ ० २० 
१७ ७८७ ३ ९९ 
१८ ७५८ १ ४१ 
१९ ७८८ १ २० 
२० ७५८ २ ०९ 
२१ ७५८ २०८ 
२२ ७द९ ० ७१ 
२३ ७६० ० १० 
२४ ७६० ० ९७ 
२५ ७६० ० ७७ 
२६ ७६१ ० ५३ 
२७ ७६१ ० ८१ 


एकूण. . ३४ १८ 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा जि. बुलडाणा. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे तिवडी अजमपुर, ता. जळगांव जा. गावाचे पुनर्वसनकरीता मौ. पिंपळगांव काळे, ता. जळगांव जा. येथील 


३४.१८ हे. आर . खाजगी जमिनीचे भुसंपादन. 


समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याच बरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना 
रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार 
आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक-यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्‍ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


अतिरिक्त संचालक, भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११०००३ क्रमांक जे -१२०११-२२-२००७- 
आयएआय, दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजूरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र. ०२ 
कलम-०६ (२) चे परंतुकानुसार - provided that in respect of irrigation project where the process of Environ- 


ment Impact Assessment is required under the provision of any other law for the time being in 
force, the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall not apply असे नमूद केले 
असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक-यांची संमती आहे. तसेच, सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 
सबब प्रशासक नियुक्‍ती करण्याची आवश्यकता नाही. 


(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
(क) ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती - शासकीय अधिसूचना, महसुल व वनविभाग क्र. आर पी.पी.ए.२०१५-स्ओ, दि. १० जून २०१५ 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनाचा तपशील 
टीप :-- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. ३३५. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ 
(एक) अन्वये. 


क्रमांक कावि-अ.का.-भूसंपादन-मौ. चिचारी-२६३-२०२३. -- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (२०१३ चा ३०) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 4 


च्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या WHER प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्र. एम.आय.एस.११-२०१४-सी. आर. ७१-ओ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 


आणि, म्हणून, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यास पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-२०२२-२०२३, 
गाव मौजा चिचारी, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलडाणा. 


अक्र भूमापन किंवा गट क्रमांक. क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ पु ० ५० 
२ ष्‌ ० ६० 
३ ११ २ ८२ 
8 93 १ ५८९ 
4 १३ ० ०१ 
द १३ ० २१ 
एकूण. . ५ ७३ 


अ-एक-२ (१८४४). 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : मौ. आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे योजना ता. संग्रामपुर जि. बुलडाणा. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे आलेवाडी येथील बुडीत क्षेत्र व धरणाच्या कामासाठी कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याच बरोबर 


ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार 
आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक-यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्‍ती 


विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


अतिरिक्‍त संचालक, भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११०००३ क्रमांक जे -१२०११-२२-२००७- 


आयएआय, दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजूरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र. ०२ 
कलम-०६ (२) चे परंतुकानुसार - provided that in respect of irrigation project where the process of Environ- 
ment Impact Assessment is required under the provision of any other law for the time being in 
force, the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall not apply असे नमूद केले 
असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उदयोगधद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक-यांची संमती आहे. तसेच, सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा 


प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


सबब प्रशासक नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही. 


ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 


क. ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनाचा तपशील :- निरंक 


टीप :-- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ७ 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. ३३६. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम ११ (एक) अन्वये. 


क्रमांक कावि-अ.का.-भूसंपादन-मौ. सायखेड-२६४-२०२३. -- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
च्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतु,काद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्र. एम.आय.एस.११-२०१४-सी. आर. ७१-ओ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (SS) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषीत करण्यात येत आहे. 


आणि, म्हणून, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, sea अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यास पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-२०२२-२०२३, 
गाव मौजा सायखेड, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलडाणा. 


अक्र भूमापन किंवा गट क्रमांक. क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 


१ ३२३ २ ३८ 


¢ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 


अनुसूची - एक--चालूु 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
२ २२४ ० ८७ 
3 ३२४ ० ९९ 
8 ३२७ १ ६२ 
५ ३२८ ० ७१ 
& ३२८ ० ७१ 
३२८ ० ७१ 
३२८ ० ७३ 
२३२८ ० ७२ 
१० २३५२ ० ४० 
एकूण. . ९८४ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : मौ. आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे योजना ता. संग्रामपुर जि. बुलडाणा. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे आलेवाडी येथील बुडीत क्षेत्र व धरणाच्या कामासाठी कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याच बरोबर 


ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार 
आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक-यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्‍ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


अतिरिक्‍त संचालक, भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११०००३ क्रमांक जे -१२०११-२२-२००७- 
आयएआय, दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजूरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र. ०२ 


कलम-०६ (२) चे परंतुकानुसार - provided that in respect of irrigation project where the process of 
Environment Impact Assessment is required under the provision of any other law for the time 


being in force, the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall not apply असे नमूद 
केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील 
दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ९ 


गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. 


ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 


क. ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनाचा तपशील - निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. ३३७. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम ११ (एक) अन्वये. 


क्रमांक कावि-अ.का -भूसंपादन-मौ. आलेवाडी-२६५-२०२३. -- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
च्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतु,काद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्र. एम.आय.एस.११-२०१४-सी. आर. ७१-ओ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (SS) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ion भरपाई 


-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. परंतु, 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषीत करण्यात येत आहे. 


आणि, म्हणून, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, sea अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अ.-एक-३ (१८४४). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-२०२२-२०२३, 


मौजा आलेवाडी, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलडाणा. 


अक्र भूमापन किंवा गट क्रमांक. क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ 9d ० ४५ 
एकूण. . ० ४५ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : मौ. आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे योजना ता. संग्रामपुर जि. बुलडाणा. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे आलेवाडी येथील बुडीत क्षेत्र व धरणाच्या कामासाठी कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याच बरोबर 


ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार 
आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक-यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्‍ती विस्थापित 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


अतिरिक्‍त संचालक, भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११०००३ क्रमांक जे -१२०११-२२-२००७- 
आयएआय, दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजूरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र. ०२ कलम-०६ 


(२) चे परंतुकानुसार - provided that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact 


Assessment is required under the provision of any other law for the time being in force, the provision of 


the Act relating to Social Impact Assessment shall not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू 
नाही. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील 
दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण 
बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्‍ती करण्याची आवश्यकता नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ११ 


ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 


क. ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती 


करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनाचा तपशील  -- निरंक 
टीप :-- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 
बुलडाणा : डॉ. ह. पि. तुम्मोड, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा 


भाग १(अ. वि. पु) म.शा. रा., अ, क्र. ३३८. 
अपर जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक, यांजकडून 
शुद्धीपत्र 


क्रमांक कावि-पुनर्व-कक्ष-२१-अका-१७६-२०२३.-- 


विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती ह्यांची जिगाव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा या प्रकल्पाच्या योजनेची कलम १३(१) ची 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक २९ जून २००६ रोजी पृष्ठ १०९५-११०१, अनुक्रमांक ६७५ वर 
प्रसिद्ध झाली आहे. 


त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी.-- 


(दोन) जिगांव प्रकल्पासाठी लाभ क्षेत्रात अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्राची व्याप्ती 


च्या ऐवजी असे वाचावे 
अ. क्र. गावाचे नावा तालुका जिल्हा लाभक्षेत्र अ.क्र. गावचेनाव तालुका जिल्हा लाभक्षेत्र 
हे. आर हे. आर 
१६४ मोजे सुटाळा बु. खामगांव बुलडाणा ५११ ९६ १६४ मोजे सुटाळा बु. खामगांव बुलडाणा ४२४ ५७ 


धनंजय गोगटे, 
बुलडाणा : अपर जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक, 
दिनांक ९ मार्च २०२३. बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


